RNINo . MAHBIL/ 2012/ 48433 
www.dgps.maharashtra.gov.in . 


७ 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र 

शासन राजपत्र 
भाग एक -पुणे विभागीय पुरवणी 


वर्ष - ८ , अंक - २१ ] 


गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २ ९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ - ८ , शके १९ ४१ 


[ पृष्ठे २ ९ 


नेमणुका, 


प्राधिकृत प्रकाशन 
शासकीय / संकीर्ण अधिसूचना, पदोन्नती इत्यादी 

विधी व न्याय विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , 

मंत्रालय , मुंबई-४०० ०३२. 

दिनांक २६ एप्रिल २०१ ९ 
क्रमांक डीजीपी-३११६ / ११७/ प्र . क्र . ९९ / का . १४ . दिवाणी प्रक्रिया संहिता, १९ ०८ च्या ऑर्डर २७ , फौजदारी प्रक्रिया संहिता 
१ ९ ७३ चे कलम २४ (३) व महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवेच्या शर्ती आणि मानधन) नियम, १९ ८४ च्या नियम १३ मधील 
तरतुदीनुसार पुणे जिल्हा व सत्र न्यायालयाकरिता खालील विधि अधिकाऱ्यांची सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
या पदावर शासन अधिसूचना दिनांक २९ एप्रिल २०१७ अन्वये पुढील २ वर्ष कालावधीसाठी नियुक्ती करण्यात आली होती. 

सदर नियुक्तीस दिनांक २९ एप्रिल २०१९ पासून पुढील एक वर्षाचा कालावधी अथवा त्यांच्या वयास ६२ वर्षे पूर्ण होतील तो 
दिनांक यापर्यंतचा कालावधी यापैकी जे अगोदर घडेल तोपर्यंतच्या कालावधीकरीता तात्पुरत्या स्वरूपात मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


नाव 


पदनाम 


१ 


२ 


३ 


१ 


२ 


३ 


४ 


4 


w 


७ 


अॅड . मकरंद कमलाकर औरंगाबादकर 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . मारूती बबन वाडेकर 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . मच्छिद्र गणपत गटे 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड. विश्वास महादेवराव सातपुते 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . निवेदिता चंद्रशेखर काळे 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . उज्ज्वला अनिल रासकर 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . अरुंधती शैलेश ब्रम्हे 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
अॅड . प्रदिप जगदीश गेहलोत 

सहायक सरकारी वकील व अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता 
सदर नियुक्त्या महाराष्ट्र विधि अधिकारी (नियुक्ती, सेवाशर्ती व मानधन) नियम, १९ ८४ यामध्ये दिलेल्या सेवाशर्तीच्या अधीन राहतील. 
वरील आदेश मागे घेण्याचा/ त्यात दुरुस्ती करण्याचा/ ते रद्द करण्याचा अधिकार शासन राखून ठेवीत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 

वैशाली पं . बोरूडे, 
कार्यासन अधिकारी , महाराष्ट्र शासन . 


८ 


( १ ) 


एच -५८, भाग एक ( पु.वि.पु.) - २१ 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २९, २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , 


शके 


१ ९ ४१ 


अपर निबंधक (प्रशासन ) सहकारी संस्था यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, श्री . शारदा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचेदिनांक १५ मार्च २०१ ९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


- 


क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ/ श्री शारदा सह . बँक/ का.क . १५६/ ७५८ / २०१ ९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक सहकारी संस्था ( प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये श्री शारदा सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ 
व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


२ 


- 


श्री . डिंबळे रमेश निवृत्ती 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . तिकोणे अशोक तुकाराम 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता असतील. 
(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तींस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन " नियुक्त आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , " श्री शारदा सहकारी बँक लिमिटेड , 

पुणे " असा फलक लावता येईल. 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 


. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ 


२ ९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


३ 


( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम, १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन), 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे , ३० मार्च २०१९ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


६ 


वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
(३) अवसायक, दि इचलकरंजी अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड, इचलकरंजी, जिल्हा कोल्हापूर यांचे दिनांक ८ एप्रिल २०१९ चे पत्रासोबतचा 


प्रस्ताव . 


क्रमांक ना. बँका/१ - सआ /दि इचलकरंजी अर्बन बँक/ का.क . १५६/ ८०७/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल , अपर निबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि इचलकरंजी अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, इचलकरंजी, ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम ९ ८, कलम १०१ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या 
कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस 
अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२० पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 

३ 


४ 


श्री . राजेंद्र पुन्नाप्पा पुजारी 

जनरल मॅनेजर वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा 
श्री . नसरुद्दीन रजाक बाणदार 

सब अकौंटंट वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा 
श्री . सुभाष बाळगोंडा पाटील 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा व सांगली 

जिल्हा. 
श्री . सुर्यकांत बंडू सुणगार 

कायदा अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर , सांगली, 

रत्नागिरी व सिंधुदूर्ग जिल्हे. 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम ९ ८, कलम १०१ व कलम १०५ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी 

करण्याकरिता असतील . 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


(३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, कोल्हापूर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन " नियुक्त आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि इचलकरंजी अर्बन को - ऑप. बँक 

लिमिटेड , इचलकरंजी ( अवसायनात ), जिल्हा कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन) , 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे , १० एप्रिल २०१९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८, दिनांक ३१ 
( ३) अध्यक्ष अवसायक, सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर यांचे दिनांक १६ मार्च २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


ऑक्टोबर २०१८ . 


- 


चे 


क्रमांक ना . बँका/ १- सआ/ सोलापूर औ. ना . बँक / का.क. १५६/८३७/ २०१ ९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक सहकारी संस्था ( प्रशासन) , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर , ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २ ९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


५ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 

३ 


४ 


श्री . टी . डी . माशाळकर 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
श्री . सी . एम . म्हस्के 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
श्री . आर . जी . जंगम 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
श्री . एस . आर . इराबत्ती 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


. 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सोलापूर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
(७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन" नियुक्त आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँक 

लिमिटेड , सोलापूर ( अवसायनात ), जिल्हा सोलापूर " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास , थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


w 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 


डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 

अपर निबंधक ( प्रशासन) , 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , ११ एप्रिल २०१९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


वाचा : (१ ) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. 
( ३) अध्यक्ष अवसायक , सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर यांचे दिनांक १३ फेब्रुवारी २०१९ चे पत्रासोबतचा 


प्रस्ताव . 


चे कलम १५६ 


क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ/ सोलापूर औ. ना . बँक/ का.क . १५६/ ५९९/ २०१९.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून , मी, डॉ . किशोर तोष्णीवाल , अपर निबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर , ( अवसायनात ) या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२२ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


प्र . व्यवस्थापक 


सहा. व्यवस्थापक 


२ 

३ 


४ 


५ 


w 


श्री . सी . एस . बाबानगरे 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
श्री . एन . एस . ओझा 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
श्री . एस . बी . गोंजारी 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
श्री . के . एल. आडम 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर जिल्हा 
श्री . एन . टी . कैरमकोंडा 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . एस . जे . मारकड 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

अहमदनगर जिल्हा 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सोलापूर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तींस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , 


मे २३ 


२ ९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


७ 


( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


(६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन " नियुक्त आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " "एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , सोलापूर नागरी औद्योगिक सहकारी बँक 

लिमिटेड , सोलापूर ( अवसायनात ), जिल्हा सोलापूर " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा. 


डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 


अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , १५ मार्च २०१९ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ -५ / खर्च/वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था / सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भगिनी निवेदिता सहकारी बँक लिमिटड , पुणे यांचे दिनांक ५ फेब्रुवारी २०१९ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव. 


- 


क्रमांक ना. बँका/ १- सआ / भगिनी निवेदिता बँक / का.क . १५६/ ६०३/ २०१९. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, मी, डॉ .किशोर तोष्णीवाल , अपर निबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये भगिनी निवेदिता सहकारी बँक लिमिटेड, पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


.. 


श्रीमती अन्वीता मराठे 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे, मुंबई , औरंगाबाद, 
बीड , सोलापूर , 

अहमदनगर . 
श्रीमती मंजिरी देशमुख 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्रीमती प्रिया कुलकर्णी 

व्यवस्थापक वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
अटी.-- ( १ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 
काढून घेण्यात येतील . 


२ 

३ 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तींस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन " नियुक्त आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, भगिनी निवेदिता सहकारी बँक लिमिटेड , 

पुणे " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 
बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 


६ 


or 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ २ ९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २ ८ , शके १ ९ ४१ 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 

नमूद करावा . 


डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 


अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , 

पुणे . 


पुणे, १५ मार्च २०१ ९. 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


५ 


वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) मानसिंग को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, दुधोंडी, तालुका पलूस, जिल्हा सांगली यांचे पत्र दिनांक ५ जून २०१८, १७ नोव्हेंबर २०१८ . 

क्रमांक ना . बँका/ १- सआ /मानसिंग को - ऑप . बँक/ का.क. १५६/ २०१९/ २५८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन), महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये मानसिंग को - ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, दुधोंडी, तालुका पलूस , जिल्हा सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


30 


५ 


१ 


- 


श्री . मधुकर शिवाजी धनवडे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

सांगली, सातारा, कोल्हापूर , 

रत्नागिरी व सोलापूर जिल्हे . 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी . कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , सांगली यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तींस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


१० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २ ९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


(७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन " नियुक्त आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, मानसिंग को - ऑपरेटिव्ह ब! क लिमिटेड , 

दुधोंडी, तालुका पलूस , जिल्हा सांगली" असा फलक लावता येईल . 
(९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 


६ 


अपर निबंधक (प्रशासन ), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 


पुणे , २९ जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


वाचा : ( १ ) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. 
( ३) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उद्यम विकास सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे यांचेदिनांक ३१ डिसेंबर २०१८ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / उद्यम विकास बँक/ का.क. १५६ / २०१९/ ३०१.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, मी , डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक सहकारी संस्था (प्रशासन ) , महाराष्ट्र राज्य, पुणे या 
आदेशान्वये उद्यम विकास सहकारी बँक लिमिटेड , पुणे या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व 
कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे 
कलम १५६ अन्वये व नियम १ ९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च 
२०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


सौ . शितल समीत सोमण 


मॅनेजर 


वसुली अधिकारी 


पुणे 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , 


मे २३ 


२ ९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


११ 


अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १ ९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
(५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/१५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, उद्यम विकास सहकारी बँक लिमिटेड , 

पुणे " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन), 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे , ३० जानेवारी २०१९ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 

१ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 
( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ 

ऑक्टोबर 

२०१८ . 
( ३) दि यवतमाळ अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड, यवतमाळ यांचे पत्र दिनांक १९ नोव्हेंबर २०१८. 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


चे 


कलम 


क्रमांक ना . बँका/ १- सआ / दि यवतमाळ अर्बन को - ऑप . बँक/ का.क . १५६ / २०१९/ ५८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून , मी , डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक सहकारी संस्था ( प्रशासन), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि यवतमाळ अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , यवतमाळ या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 
संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . चंद्रकांत विठ्ठलराव गजबे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
अटी .-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील. 


( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था , यवतमाळ यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ / प्र. क्र . २३१/१५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन" नियुक्त आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये ) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि यवतमाळ अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , 

यवतमाळ" असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही . संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २ ८ , शके १ ९ ४१ 

१३ 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन), 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे, ३ जानेवारी २०१९ . 


३ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


६ 


वाचा : (१) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. 
( ३) श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लिमिटेड, फलटण , जिल्हा सातारा यांचे पत्र दिनांक ४ मे २०१८ , २४ ऑक्टोबर २०१८ . 


क्रमांक ना. बँका/ १ -सआ/ श्रीमंत मालोजीराजे सह. बँक / का.क. १५६/२०१८/२३५८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम 
१५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल , अपर निबंधक सहकारी संस्था ( प्रशासन), महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लिमिटेड, फलटण, जिल्हा सातारा या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे 
दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चेनियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून 
या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


अधिकार प्रदान करावयाचे 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाचे 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकाऱ्यांचा हुदा 


१ 


२ 


سه 


४ 


५ 


१ 
२ 
३ 
४ 

५ 


w 


.. 


७ 


श्री . प्रल्हाद आप्पासो करे 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . महेश जनार्दन धुमाळ 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . अजितकुमार शहाजी शिंदे 

सिनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
श्री . प्रविण पांडुरंग काकडे 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . नंदकुमार निवृत्ती कुंभार 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . बाळासो नामदेव चौगुले सिनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
श्री . विनोदकुमार बाबूराव वाणी सिनिअर ऑफिसर 

वसुली अधिकारी 

सातारा जिल्हा 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमहा विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक सहकारी संस्था, सातारा यांना सादर करावी. 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तींस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 


१४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 
भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 


( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१/१५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 


( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन " नियुक्त आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर "वसुली अधिकारी, श्रीमंत मालोजीराजे सहकारी बँक लिमिटेड , 

फलटण, जिल्हा सातारा " असा फलक लावता येईल. 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देवून परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 
इतर कोणतीही रक्कम वसुल करता येणार नाही. 


( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमहा वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 
नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 


( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 


नमूद करावा. 


डॉ . किशोर तोष्णीवाल, 


अपर निबंधक ( प्रशासन), 
सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 


पुणे , २१ डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


वाचा : (१) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ३१ 
( ३) व्यवस्थापक , ब्रम्हदेवदादा माने सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर यांचा प्रस्ताव दिनांक २९ डिसेंबर २०१८ . 


ऑक्टोबर २०१८ . 


चे 


क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ/ ब्रम्हदेवदादा माने बँक/ का.क . १५६/ २०१९ / २०७.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल, अपर निबंधक सहकारी संस्था ( प्रशासन) , महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे या आदेशान्वये ब्रम्हदेवदादा माने सहकारी बँक लिमिटेड , सोलापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २ ९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१५ 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


२ 

३ 


.. 


४ 


५ 


उस्मानाबाद 


६ 


सोलापूर 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१४ 


श्री . दिनेश भिमराव प्रक्षाळे 

वसुली अधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
श्री . अजित महादेव महावरकर 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
श्री . भारत विठ्ठल बाबर 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
श्री . दिलीप सिद्रामप्पा भोगशेट्टी 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
श्री . दिपक धुळळप्पा आठवले 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 
श्री . रमेश शिवाजी सुरसे 

शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 
श्री . महेश बाळासाहेब देशमुख 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
श्री . लक्ष्मण शंकर केंगार 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
श्री . चंद्रकांत पिराप्पा म्हेत्रे 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
श्री . राजेंद्र शंकर क्षिरसागर 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
श्री . रणजित भिमराव क्षिरसागर 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
१२ श्री . भिमराव शरणप्पा घोडके 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
१३ श्री . अनिल दश्यारथ जाधव 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे 
श्री . संतोष रामचंद्र घोडके 

शाखाधिकारी वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
१५ श्री . नानासाहेब मनोहर गायकवाड शाखाधिकारी 

वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
१६ श्रीमती ताई दिनकर बनसोडे 

ज्युनिअर ऑफिसर वसुली अधिकारी 

सोलापूर 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १ ९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , सोलापूर यांना सादर करावी . 
( ४ ) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तींस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
( ६ ) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४ /प्र. क्र . २३१/१५ स , दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन" नियुक्त आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटिव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही . त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, ब्रम्हदेवदादा माने सहकारी बँक लिमिटेड , 

सोलापूर " असा फलक लावता येईल . 


१६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार / जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम, १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश / घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 

अपर निबंधक (प्रशासन), 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे, १९ जानेवारी २०१९. 


अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था यांजकडून 
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


६ 


वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८ . 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. 
( ३) दि चंदगड अर्बन को - ऑप. बँक लिमिटेड , चंदगड, जिल्हा कोल्हापूर यांचेदिनांक २७ जुलै २०१८ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव. 


क्रमांक ना . बँका/१ - सआ/ का.क . १५६/ दि चंदगड अर्बन को - ऑप. बँक / वि.व.अ. /१८/ २२९४.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 
चे कलम १५६ अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी 
संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि चंदगड अर्बन को . ऑप. बँक लिमिटेड , चंदगड , जिल्हा कोल्हापूर या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना 
त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणी व कर्ज वसुलीबाबत 
करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार 
खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . सलीम दस्तगीर नाईक 


अकौटंट 


वसुली अधिकारी 


कोल्हापूर , रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग 


अटी .-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 
तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे पालन 
न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ काढून घेण्यात 
येतील. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ 


२ ९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१७ 


- 


( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक , सहकारी संस्था , पुणे शहर यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तीस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास, अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५ ) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत . 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० व नियम १ ९ ६१ चे नियम, १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि चंदगड अर्बन को - ऑप . बँक लिमिटेड , 

चंदगड , जिल्हा कोल्हापूर " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसूली करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही . 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे, १४ डिसेंबर 

२०१८ . 


६ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


६ 


वाचा : (१) या कार्यालयाचे आदेश जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था / सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३ ) दि डेक्कन मर्चेटस् को . ऑप. बँक लिमिटेड या बँकेचे दिनांक १३ नोव्हेंबर २०१८ रोजीचे पत्र . 


क्रमांक ना . बँका/१- सआ/ दि डेक्कन मर्चेटस् बँक/ का. क. १५६ /२३१८ / २०१८.- महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून , मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये दि डेक्कन मर्चटस् को . ऑप . बँक लिमिटेड, मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या 
कार्यक्षेत्रासाठी कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या 
दिनांकापासून ते दिनांक ३१ मार्च २०१९ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१ 


श्री . तुषार सोमनाथ पवार 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

पुणे जिल्हा 
अटी.-- (१) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून घेण्यात येतील. 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 


असतील . 


( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (१) मुंबई यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तींस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील . 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचेनिदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/ प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
( ७) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही "महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा "सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " 

या शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८ ) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि डेक्कन मर्चटस् को - ऑप . बँक 

लिमिटेड " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १०) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचेदिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस / आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा. 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे , १७ डिसेंबर २०१८. 


६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


१ ९ 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ -५ / खर्च/वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 

( २ ) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा . क्रमांक पतसंस्था/ सआ-५/ खर्च/ वसुली आदेश / २०१८ , दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ . 
( ३) सांगली अर्बन का.-ऑप. बँक लि ., सांगली यांचेदिनांक ११ डिसेंबर २०१८ चे पत्रासोबतचा प्रस्ताव . 


, 


. 


क्रमांक ना . बँका/ १-सआ/ सांगली अर्बन बँक / का . क. १५६/२०१८/२३२८ . – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० चे कलम १५६ 
अन्वये मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून, मी , डॉ . किशोर तोष्णीवाल , अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र 
राज्य, पुणे या आदेशान्वये सांगली अर्बन को - ऑ. बँक लिमिटेड, सांगली या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी 
कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था 
अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून 
ते दिनांक ३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे . 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचे नाव 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्याचा हुद्दा 


२ 


३ 


30 


५ 


१ 


- 


श्री . प्रकाश चिंतामणी दांडेकर 

वसुली विभाग प्रमुख वसुली अधिकारी 

महाराष्ट्र राज्य 
अटी.-- (१ ) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्जवसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा , नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय सूचनांचे 
पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार तात्काळ 

काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 
( ३) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, सांगली यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तींस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचेनिदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास, प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही. 
(७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी , सांगली अर्बन को . ऑप . बँक लिमिटेड , 

सांगली " असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी / पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 
पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 


२० 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २ ९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


. 


६ 


( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम, १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा . 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , 

सहकारी संस्था , महाराष्ट्र राज्य , पुणे. 
पुणे, १७ डिसेंबर २०१८ . 


महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ अन्वये 


आदेश 


वाचा : ( १) या कार्यालयाचे आदेश जा. क्रमांक पतसंस्था/सआ -५/ खर्च/ वसुली आदेश/ २०१८ , दिनांक ६ एप्रिल २०१८. 

( २) या कार्यालयाचे परिपत्रक जा. क्रमांक पतसंस्था/ सआ -५ / खर्च/ वसुली आदेश / २०१८, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८. 
( ३) दि सी.के.पी.को - ऑप. बँक लि . या बँकेचेदिनांक २९ ऑक्टोबर २०१८ रोजीचे पत्र . 


" 


क्रमांक ना . बँका/ १ - सआ / दि सीकेपी बँक / का . क . १५६/२२४०/२०१८. – महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , १ ९ ६० 

चे 

कलम १५६ अन्वये 
मला प्रदान करण्यात आलेल्या शक्तींचा वापर करून , मी, डॉ. किशोर तोष्णीवाल, अपर आयुक्त व विशेष निबंधक , सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , 
पुणे या आदेशान्वये दि सी. के. पी. को - ऑप. बँक लिमिटेड, मुंबई या बँकेच्या खालील अधिकाऱ्यांना त्यांच्या नावापुढे दर्शविलेल्या कार्यक्षेत्रासाठी कलम 
१०१ व कलम ९ ८ अन्वये प्राप्त झालेल्या वसुली प्रमाणपत्रांची अंमलबजावणीबाबत करावयाच्या कार्यवाहीपुरती महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 
१९ ६० चे कलम १५६ अन्वये व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील तरतुदीनुसार खालील अटींस अधीन राहून या आदेशाच्या दिनांकापासून ते दिनांक 
३१ मार्च २०२१ पर्यंत शक्ती प्रदान करीत आहे. 


परिशिष्ट 


अ . क्र . 


शक्तीची व्याप्ती 


कार्यक्षेत्र जिल्हा 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्यांची नावे 


अधिकार प्रदान करावयाच्या 

अधिकाऱ्यांचा हुद्दा 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


.. 


२ 
३ 
४ 
५ 

६ 


श्री . शेखर कृष्णाजी दळवी 
श्री . सोमनाथ सुर्यकांत माने 
श्री . जितेंद्र ग्यानबा भोसले 
श्री . आशिष गणपत भोसले 
श्री . सचिन कृष्णनाथ कडू 
श्री . अनिल वामन राणे 
श्री . अभिजीत अरविंद शिंदे 
श्री . स्वप्निल हरीशचंद्र बोभासकर 
श्री . स्वप्निल सुधीर सवई 
श्री . राजेश विष्णू पवार 
श्री . विनोद रमेश गुराम 
श्री . सुहास श्रीधर कोयंडे 


अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 
अधिकारी 


वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 
वसुली अधिकारी 


मुंबई जिल्हा 
सांगली जिल्हा 
अहमदनगर जिल्हा 
रायगड जिल्हा 
सातारा जिल्हा 
पालघर जिल्हा 
ठाणे जिल्हा 
सोलापूर जिल्हा 
सिंधुदूर्ग जिल्हा 
मुंबई जिल्हा 
पुणे जिल्हा 
मुंबई जिल्हा 


७ 


८ 


९ 


१० 


११ 


१२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २ ९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


२१ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


१३ 


१४ 


: 


१७ 


१८ 


२० 


.. 


. 


श्री . विलास 

लखू मंचेकर 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई जिल्हा 
श्री . प्रतिक तुकाराम नागवेकर 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे जिल्हा 
१५ श्री . अमित जगदिश राणे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

रत्नागिरी जिल्हा 
१६ सौ . साक्षी संजीत गुप्ते 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे जिल्हा 
सौ . दिपाली विशाल प्रधान 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई जिल्हा 
श्री . राजेंद्र दत्तु सोनुले 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

मुंबई जिल्हा 
१ ९ श्री . सुभाष पांडुरंग कांबळे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

कोल्हापूर जिल्हा 
सौ . नेत्रा प्रकाश मोरे 

अधिकारी वसुली अधिकारी 

ठाणे जिल्हा 
अटी.-- ( १) वसुली अधिकारी यांनी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० चे कलम १५६ व नियम १९ ६१ चे नियम १०७ मधील 

तरतुदींनुसार कर्ज वसुलीची कार्यवाही करावी. कर्ज वसुली करताना सहकार कायदा, नियम यातील तरतुदी व परिपत्रकीय 
सूचनांचे पालन न केल्याचेनिदर्शनास आल्यास आवश्यक ती चौकशी करून आवश्यकता भासल्यास सदरचे प्रदान केलेले अधिकार 

तात्काळ काढून घेण्यात येतील . 
( २) सदरचे अधिकार सहकार कायदा कलम १०१ व कलम ९८ अन्वये प्राप्त वसुली दाखल्याची अंमलबजावणी करण्याकरिता 

असतील . 
( ३ ) वसुली अधिकारी यांनी या कार्यालयाने दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजी निर्गमित केलेल्या परिपत्रकानुसार दरमाह विहित 

नमुन्यात कर्ज वसुलीची माहिती जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था , ( १) मुंबई यांना सादर करावी. 
( ४) वसुली अधिकार प्रदान केलेल्या व्यक्तीची बदली झाल्यास किंवा सदर व्यक्ती सेवानिवृत्त झाल्यास किंवा सदर व्यक्तींस सेवेतून 

काढून टाकल्यास किंवा त्याचा मृत्यू झाल्यास , अशा अधिकाऱ्यास प्रदान केलेले अधिकार आपोआप रद्द होतील. 
( ५) वसुली अधिकारी यांनी नमूद केलेल्या कालावधीत वसुलीचे कामकाज समाधानकारक केले नसल्याचे निदर्शनास आल्यास किंवा 

प्रदान केलेल्या अधिकाराचा गैरवापर करीत असल्याचे निदर्शनास आल्यास , प्रदान केलेले अधिकार काढून घेतले जातील व 

भविष्यात असे कोणतेही अधिकार अशा व्यक्तीस प्रदान करण्यात येणार नाहीत. 
( ६) शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-१५०४/प्र. क्र . २३१/१५ स, दिनांक २३ नोव्हेंबर २००६ अन्वये वसुली अधिकाऱ्यांना तीन सिंहांच्या 

राजमुद्रेचा वापर करता येणार नाही . 
( ७ ) वसुली अधिकाऱ्यास त्याच्या नावापुढे कोठेही " महाराष्ट्र शासन नियुक्त " आणि किंवा " सिव्हिल कोर्ट " " एक्झिक्युटीव्ह कोर्ट " या 

शब्दांचा अथवा तत्सम शब्दांचा वापर करता येणार नाही. त्या ऐवजी वसुली अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या नावापुढे वसुली अधिकारी 

( महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९ ६० व नियम १९ ६१ चे नियम , १०७ अन्वये) असे लिहावे. 
( ८) वसुली अधिकाऱ्यास वसुलीसाठी वापर करण्यात येणाऱ्या वाहनावर " वसुली अधिकारी, दि सी . के . पी. को - ऑप . बँक लि . 

असा फलक लावता येईल . 
( ९ ) वसुली अधिकाऱ्याने पगार जप्तीची कार्यवाही करताना कर्जदाराच्या/ जामीनदाराच्या पगार कपातीबाबत राष्ट्रीयीकृत बँका वा अन्य 

बँका यांच्याकडे परस्पर वेतन कपातीचा आदेश देऊन परस्पर पगार कपात करता येणार नाही. संबंधित कर्जदार/ जामीनदार 
ज्या आस्थापनेवर काम करीत आहे त्या आस्थापनेवरील आहरण व संवितरण अधिकारी/ पगार करणारा अधिकारी यांचेमार्फत 

पगारातून कर्ज वसुली करण्याची कार्यवाही करावी. 
( १० ) वसुली अधिकाऱ्यास, थकबाकीदाराकडून वसुली दाखल्यानुसार वसुलीपात्र रक्कम व या कार्यालयाचे कलम १५६ आणि त्याखालील 

नियम , १०७ अन्वये आदेश दिनांक ६ एप्रिल २०१८ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व दराने अंमलबजावणी खर्चाची रक्कम याशिवाय 

इतर कोणतीही रक्कम वसूल करता येणार नाही. 
( ११) या कार्यालयाचे दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०१८ रोजीच्या परिपत्रकीय सूचनांचे वसुली अधिकारी यांनी तंतोतंत पालन करावे. बँकेचे 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दरमाह वसुली अधिकाऱ्यांचे कामकाजाचा कर्जदारनिहाय आढावा परिपत्रकातील प्रपत्र पाचमध्ये 

नमूद केल्याप्रमाणे घ्यावा. 
( १२) वसुली अधिकारी यांनी निर्गमित करावयाच्या नोटीस/ आदेश/ घोषणा यामध्ये त्यांना अधिकार प्रदान केलेल्या या आदेशाचा संदर्भ 
नमूद करावा . 

डॉ . किशोर तोष्णीवाल , 
अपर आयुक्त व विशेष निबंधक, 

सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य , पुणे . 
पुणे , ६ फेब्रुवारी २०१८ . 


६ 


२२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र , भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


सहाय्यक पोलीस आयुक्त यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक स.पो.आ./ वानवडी/ म.स. /१ ९९३/ २०१ ९.– सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की , सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती 
अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत संबंधित भागाचे(मार्केट यार्ड पोलीस स्टेशन , पुणे शहर) पोलीस अधिकारी यांनी 
आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे. तरी मयत इसम त्याचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू 
झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास 
सादर करावी . मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही . वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे 
कारणाबाबत तक्रार नाही असे ग्राह्य धरून मार्केट यार्ड पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकाऱ्याचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल. 

परिशिष्ट 


मार्केट यार्ड पोलीस स्टेशन , पुणे शहर 


अ . 


अ.म.रजि . 


मयत व्यक्तीचे नाव 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचा प्रकार 


वय 
वर्षे 


मृत्युचे कारण 


क्र . 


नंबर 


w 


१ 


२ 


३ 


oc 


५ 


७ 


१ 

२ 


५० 


३/ २०१९ 
७ / २०१९ 


सिताराम तुकाराम धडे 
अनोळखी इसम 


२ ९ - १-२०१९ 
१४-२-२०१९ 


नैसर्गिक 
नैसर्गिक 


अं. ३५ ते 


Cirrhosis of Liver 
Septicemia 


४० 


३ 


३५/२०१८ 


विकी विजय सोनकांबळे 


२० 


३१-७-२०१८ 


नैसर्गिक 


oc 


२० 


९ / २०१ ९ 
१० / २०१ ९ 
१ / २०१ ९ 


सागर बाबु शेरेकर 
शांता जालिंदर चव्हाण 
विठ्ठल शरणाप्पा कुरणे 


नैसर्गिक 
नैसर्गिक 


५ 
६ 


Vaso - occlusive crisis 
in sickle cell Disease . 
Liver cirrhosis 
Septicemia 
Asphyxia due to 
hanging . 


२३-२-२०१९ 

१-३-२०१९ 
१४-१-२०१९ 


४७ 


७० 


आत्महत्या 


मिलिंद पाटील , 


सहायक पोलीस आयुक्त , 
वानवडी विभाग , पुणे शहर , पुणे. 


पुणे , ८ मे २०१९ . 


अधिसूचना 
क्रमांक स.पो.आ. / वानवडी/ म.स. / १ ९९ ४/ २०१९.– सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की, सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती 
अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत बिबवेवाडी पोलीस स्टेशनचेपोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल 
सादर केला आहे. तरी मयत इसम त्याचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर 
त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी . मुदतीनंतर 
आलेल्या तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही असे 
ग्राह्य धरून बिबवेवाडी पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकाऱ्याचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 

परिशिष्ट 


बिबवेवाडी पोलीस स्टेशन 


अ . 


मयत व्यक्तीचे नाव 


वय 


मृत्यू दिनांक 


अ.म.रजि . 

नंबर 


मृत्यूचा प्रकार 


मृत्युचे कारण 


क्र . 


वर्षे 


२ 


३ 


४ 


४ 


५ 


७ 


१ 


८३/२०१८ 


सोपान निवृत्ती मुळे 


८१ 


७-१०-२०१८ 


नैसर्गिक 


Coronary artery of 
atherosclerosis with 
Occlusion. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २ ९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


२३ 


परिशिष्ट -- चालू 


१ 


२ 


به 


४ 


५ 


६ 


७ 


२ 


३ ९ / २०१८ 


हनुमंत वाघु कुडले 


३५ 


१०-५-२०१८ 


नैसर्गिक 


Cirrhosis of Liver with 
Pulmonary oedema . 


३ 


७३/२०१८ 


मैमुना फैयाक शेख 


५५ 


४ - ९ -२०१८ 


नैसर्गिक 


Septicemia 


४ 


६४/२०१८ 


चोबेलाल कलेसर सरोज 


५३ 


३-८-२०१८ 


नैसर्गिक 


Pulmonary 
tuberculosis . 


१० / २०१९ 


सुनिता महेश राठोड 


१७ 


३१-१-२०१९ 


अपघाती 


Head injury 


५ 

६ 


९ ४/ २०१८ 


अरमान सद्दाम सुतार 


१ 


१६-११-२०१८ 


नैसर्गिक 


Meningitis 

मिलिंद पाटील , 


सहायक पोलीस आयुक्त , 
वानवडी विभाग, पुणे शहर , पुणे. 


पुणे , ८ मे २०१ ९. 


अधिसूचना 
क्रमांक स.पो.आ. /वानवडी / म.स./१९९ ५/ २०१ ९.- सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविणेत येते की, सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेल्या व्यक्ती 
अकस्मात मयत झालेल्या असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत कोंढवा पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकारी यांनी आमचे कार्यालयास अहवाल सादर 
केला आहे. तरी मयत इसम त्याचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणा व्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे मृत्यू झाला अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही 
अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्रामध्ये प्रसिद्ध झाल्यापासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास सादर करावी . मुदतीनंतर आलेल्या 
तक्रारीचा विचार केला जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झाल्यास संबंधित व्यक्तीचे मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही असे ग्राह्य 
धरून कोंढवा पोलीस स्टेशनचे पोलीस अधिकाऱ्याचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत येईल . 


परिशिष्ट 


कोंढवा पोलीस स्टेशन 


अ . 


मयत व्यक्तीचे नाव 


अ.म.रजि . 

नंबर 


मृत्यू दिनांक 


मृत्यूचा प्रकार 


मृत्यूचे कारण 


वय 
वर्षे 


क्र . 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


१ १६५/२०१७ 


बि / ओ रितु राजेश निशाद 


२५-१०-२०१७ 


नैसर्गिक 


Broncho pneumonia 


१० 
दिवस 


२ १८८/२०१८ 


राजकुमार विठलराव खाडे 


४० 


१८-१२-२०१८ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging . 


३ १७९ / २०१७ 


विनय बाळासाहेब पाटील 


२१ 


१ ९ - ११-२०१७ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging . 


४ 


७/ २०१९ 


( १ ) कामिनि सिन्हा 


३ ९ 


६-१-२०१९ 


अपघाती 


Death due to burns 


( २) संतोषकुमार सिन्हा 


५१ 


५ 


११/२०१८ 


मिनाज रफिक बागवान 


२२ 


१३-८-२०१८ 


आत्महत्या 


Shock due to burns 


६ 


५२/२०१७ 


अज्ञात इसम 


अं . ५५ 


५-४-२०१७ 


अपघाती 


Exact cause of Death 


can not be given from 
skeleton remains. 


२४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार 


ते 


बुधवार, मे २३ - २ ९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


परिशिष्ट -- चालू 


w 


१ 


२ 


३ 


४ 


५ 


७ 


७ 


८४/२०१६ 


अफजल अतिफ सय्यद 


२७ 


११-६-२०१६ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging . 


८ १८०/२०१८ 


पलक पंकज बाजपेयी 


१० 


७-१२-२०१८ 


नैसर्गिक 


Death Due to 


intracranial 


hamorrhage . 


९ 


१९ / २०१९ 


राणाप्रताप शोबनाथ जयस्वाल 


१ ९ 


२०-१-२०१९ 


आत्महत्या 


Asphyxia due to 
hanging . 


१० १३४/२०१८ 


इमामुद्दीन अन्सारी 


४७ 


९ - ९ -२०१८ 


नैसर्गिक 


Chronic pyelonephritis 
with Pulmonary 
edema. 


११ 


९ ४/ २०१८ 


वैकुंठ उग्रीसिंह पटले 


२५ 


१८-६-२०१८ 


नैसर्गिक 


Hypertrophic Heart 
Disease. 


१२ ११७/२०१८ 


सनी विनोद चव्हाण 


५ महिने 


७-८-२०१८ 


नैसर्गिक 


Cerebro Pulmonary 


edema. 


१३ १७४/२०१८ 


कुसुम प्रेमनाथ पांडे 


४२ 


२ ९ - ११-२०१८ 


नैसर्गिक 


Cerebro- Pulmonary 


edema. 


१४ १६६/२०१८ 


अंजु घोष 


६२ 


१४-११-२०१८ 


अपघाती 


Undetermined due to 


decomposition . 


१५ ११६/२०१८ 


लता सुरेश ठाणकर 


४७ 


३०-७-२०१८ 


अपघाती 


Multiple injuries 


मिलिंद पाटील , 


सहायक पोलीस आयुक्त , 
वानवडी विभाग, पुणे शहर , पुणे. 


पुणे , ८ मे २०१९. 


चे 


कलम 


( वाचक ) सहायक पोलीस आयुक्त यांजकडून 

अधिसूचना 
क्रमांक सपोआ/ लष्कर विभाग/ २२५१ / २०१ ९.- सर्व लोकांना या अधिसूचनेद्वारे कळविण्यात येते की, सोबतच्या तक्त्यामध्ये दर्शविलेली व्यक्ती अकस्मात 
मयत झालेले असून त्याबाबत अंतिम गोषवारा मिळणेबाबत संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी अधिकारी यांनी फौजदारी प्रक्रिया संहिता, १९ ७३ 
१७४ अन्वये आमचे कार्यालयास अहवाल सादर केला आहे. तरी मयत इसम यांचे नावासमोर दर्शविलेल्या कारणाव्यतिरिक्त अन्य कोणत्याही कारणामुळे 
मृत्यू झाला, अशी तक्रार असेल तर त्यांनी ही अधिसूचना महाराष्ट्र शासन राजपत्रात प्रसिद्ध झालेपासून १५ दिवसांचे आत लेखी तक्रार या कार्यालयास 
सादर करावी. मुदतीनंतर आलेल्या तक्रारींचा विचार केला जाणार नाही. वरील मुदतीत कोणाचीही तक्रार प्राप्त न झालेस संबंधित व्यक्तीचे 
मृत्यूचे कारणाबाबत तक्रार नाही, असे ग्राह्य धरून संबंधित पोलीस स्टेशनचे प्रभारी पोलीस निरीक्षक यांचे अहवालाप्रमाणे अंतिम गोषवारा मंजूर करणेत 
येईल . 


परिशिष्ट 


अ. 


आवक 


पोलीसठाणे 


अकस्मातमयत 


मयताचे 
नाव 


मृत्यूदिनांक 


मृत्यूचाप्रकार 


वय/ वर्षे 


मृत्यूचेकारण 


क्र. 


क्रमाक 


क्रमाक 


។ 


२ 


३ 


४ 


५ 


६ 


७ 


८ 


९ 


१ 


२९५३/१९ 


कोरेगाव 
पार्क 


०५/२०१९ 


ओंकारअनंत 
गोहाड 


३८वर्षे 


०५ 
/ 
०३ 
/ 
२०१ 
९ 


अपघाती 
मृत्यू 


२ 


२९१६/१९ 


कोरेगाव 
पार्क 


०१/२०१४ 


मानसी 


२महिने 


०८/०१/२०१४ 


नैसर्गिक 

मृत्यू 


سه 


२६२२/१ 
९ 


कोरेगावपार्क 


४५/२०१४ 


नितीन 
काशीनाथ 
सावंत 


२७वर्षे 


१५/१०/२०१४ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 


४ 


कोरेगाव 
पार्क लष्कर 


३१४२/१९ २४९७ 
/ 
१९ 
२६४८ 
/ 
१ 
९ २६४९/१९ 


४ 


३५/२०१८ 

१ 
/ 
२०१ 
९ ८/२०१९ 
४३/२०१८ 


नादिरशहा 
नुरअली 
मर्चट महेशयोगेशकल्याणी 
जितेंद्र 
मलेशा 
यादव इम्तियाजइसाककरबेलकर 


६०वर्षे ३९वर्षे ४८वर्षे ४५वर्षे 


०९/०९/२०१८ ०८ 
/ 
०१ 
/२०१ 
९ 
२४ 
/ 
०२ 
/ 
२०१ 
९ २५/०९/२०१८ 


Death 
Due 
Multiple 
Injuries. Consolidationof lung तापामुळेव 
डेंग्यू 
सारख्या आजारामुळे. व्हिसेरा राखून 

ठेवला 
आहे 
जंतुसंसर्ग 
Cardic 
Tamponade AthoroscleroticHeart Disease. Septicemia Congenitalcyanotic HeartDisease. 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


५ 


लष्कर 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


& 


लष्कर 


७ 


लष्कर 


३०६०/१९ ३०६१/१९ 


०८/२०१८ ०४/२०१८ 


फिलिप्सपिटरकेदारी 
अमोल 
विकास 
चव्हाण 


७२वर्षे १६वर्षे 


२७/०१/२०१८ ११/०१/२०१८ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


८ 


लष्कर 


or 


लष्कर 


अनोळखी 
पुरुष 
अनोळखी 
पुरुष 


१० 


लष्कर लष्कर 


३०६२/१९ ३०६३/१९ ३०६४/१९ ३०६५/१९ ३०८२/१९ 


११ 


४३/२०१७ ४२/२०१७ ५३/२०१७ ३५/२०१७ ३३/२०१७ 


शिर्लीटिटोपरेरा महादेवभिमरावगोरखे 


७०वर्षे ३५वर्षे ४६वर्षे ३३वर्षे ७२वर्षे 


२१/११/२०१७ ०४/११/२०१७ ३१/१२/२०१७ १९ 
/ 
०८ 
/ 
२०१७ २१/०७/२०१७ 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


Livercirrhosis निमोनिया जंतुसंसर्ग रक्ताचे 
जंतुसंसर्ग 
जंतुसंसर्ग 
( 
व्हिसेरा 
राखून 
ठेवला 
आहे 
) 


१२ 


লং 


१३ 


लष्कर 


कांचन 
गणपत 
दुभाष 


१४ 


३१००/१९ 


লং 


१० 
/ 
२०१ 
९ 


विशाल 
चंद्रकांत 
खरात 


४३वर्षे 


२७ 
/ 
०२ 
/ 
२०१ 
९ 


फुप्फुसाच्याआजाराने 


नैसर्गिक 
मृत्यू 
नैसर्गिक 
मृत्यू 


१५ 


३१०२/१९ 


लष्कर 


०६ 
/२०१ 
९ 


पापनरूपचंद्रबालगोहेर 


५७वर्षे 


१८ 
/ 
०२ 
/ 
२०१ 
९ 


cardiac 
tamponade 

डी 
. 
ए 
. 
साळवी 
, 
( 
वाचक 
)सहायक 
पोलीसआयुक्त, 

लष्करविभाग,पुणेशहर,पुणे. 


८ , शके १ ९ ४१ 


पुणे 
शहर 
(लष्करविभाग), 
१६मे२०१९. 


२५ 


२६ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २ ९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


अपर जिल्हादंडाधिकारी यांजकडून 
वाचा : (१) उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी, सातारा यांचेकडील पत्र जावक क्रमांक निवडणूक / कावि-१५६१/ २०१९ , दिनांक 

२०१९ . 


९ 


मे 


( २) क्रिमिनल प्रोसिजर कोड १ ९ ७३ चे कलम २१, २२, २३, १२९ , १३३ , १४३ व १४४ . 


आदेश 


२३ 


मे २०१ ९ 


क्रमांक डीसी/ एमएजी/२/ एसआर/ १६ / २०१९.– ज्याअर्थी, उपजिल्हाधिकारी व उपजिल्हा निवडणूक अधिकारी यांनी त्यांचेकडील पत्र क्रमांक 
निवडणूक/ कावि -१५६१/ २०१९ , दिनांक ९ मे २०१९ रोजीचे पत्रान्वये लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुकीची मतमोजणी गुरुवार , दिनांक 
रोजी सकाळी ८.०० वाजता एमआयडीसी, सातारा DMO येथील गोदामामध्ये होणार असलेचे कळविले आहे. तसेच सदर मतमोजणीची प्रक्रिया 
शांततेत व सुरळीत पार पाडणेकामी मतमोजणीचे ठिकाणी दंडाधिकारी यांची नियुक्ती करणेबाबतचेनिर्देश मा . भारत निवडणूक आयोगाने दिले 
असलेचे कळविले आहे. 

सातारा जिल्ह्यातील ४५ - सातारा लोकसभा मतदारसंघाची गुरुवार, दिनांक २३ मे २०१९ रोजी मतदान मोजणी प्रक्रिया सकाळी ८.०० वाजता 
एमआयडीसी, सातारा DMO येथील गोदामामध्ये होणार असून मतमोजणीची प्रक्रिया शांततेत व सुरळीत पार पाडणेकामी मतमोजणीचेठिकाणी 
कार्यकारी दंडाधिकारी यांची नियुक्ती करणेची आवश्यकता असलेची माझी खात्री झाली आहे . 

त्याअर्थी, मी , सुनील थोरवे , अपर जिल्हादंडाधिकारी, सातारा या आदेशान्वये गुरुवार, दिनांक २३ मे २०१९ रोजीची मतदान मोजणीची प्रक्रिया 
सुरळीत पार पाडणेकामी दिनांक २३ मे २०१९ रोजी सकाळी ८.०० वाजलेपासून ते मतमोजणी प्रक्रिया पार पडेपर्यंत एमआयडीसी DMO गोदाम 
परिसरात कायदा व सुव्यवस्था अबाधित राखणेकामी श्री . आर. व्ही . रांजणे, नायब तहसीलदार ( कुळकायदा शाखा), जिल्हाधिकारी कार्यालय , सातारा 
यांची कार्यकारी दंडाधिकारी म्हणून नियुक्ती करणेत येत आहे 
सदरचा आदेश आज दिनांक १५ मे २०१९ रोजी माझे सही, शिक्क्यानिशी दिला. 

सुनील थोरवे, 

अपर जिल्हादंडाधिकारी, 
सातारा , 

१५ २०१ ९ . 


" 


मे 


सातारा. 


पोलीस सहआयुक्त ( का . व सु.), पुणे शहर यांजकडून 
महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ चे कलम ३७ ( १), ( ३ ) प्रमाणे प्रतिबंधात्मक आदेश 

मनाई आदेश 


जावक क्रमांक पोसहआ/ कावसु / ४४६८/ २०१९.- ज्याअर्थी, पोलीस उपआयुक्त , विशेष शाखा-१, पुणे शहर यांनी अहवालाद्वारे असे कळविले 
आहे की , पुणे शहरात जनतेच्या मागण्यांसाठी विविध राजकीय पक्ष , सामाजिक संघटना या मोर्चे, धरणे, निदर्शने, बंद पुकारणे व उपोषणासारखे 
आंदोलनाचे आयोजन करतात . शहर परिसरात ठिकठिकाणी महानगरपालिकांच्या वतीने अनधिकृत बांधकाम हटविण्याच्या कारवाईच्या वेळेस कायदा 
व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याचा संभव आहे. दिनांक १८ मे २०१९ रोजी बुद्ध पौर्णिमा , दिनांक २३ मे २०१९ रोजी लोकसभा निवडणूक -२०१९ 
मतमोजणी, दिनांक २८ मे २०१९ रोजी स्वातंत्र्यवीर सावरकर जयंती, दिनांक ३१ मे २०१९ रोजी अहिल्याबाई होळकर यांची जयंती आहे . त्यानिमित्त 
विविध ठिकाणी कार्यक्रम होतात . तसेच सध्या मुस्लीम धर्मीयांचा रमजान मासारंभ चालू आहे. त्या अनुषंगाने पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयाचे 
कार्यक्षेत्रामध्ये कायदा व सुव्यवस्था राखण्याचे दृष्टिकोनातून महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१), (३) चे अंमल जारी करण्यास 
विनंती केली आहे . 

२. आणि ज्याअर्थी, माझी खात्री झाली आहे की, पुणे शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात शांतता व सुव्यवस्था राखणेकामी महाराष्ट्र पोलीस 
अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्रतिबंधात्मक आदेश करणेस पुरेसे व सबळ कारण आहे. 

३. त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सहआयुक्त ( का . व सु.), पुणे शहर वर नमूद अ. नं . २ च्या आदेशान्वये मला प्रदान केलेल्या 
अधिकाराचा वापर करून व महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ (१) व (३) अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारांचा वापर करून पुणे 
शहर पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रात दिनांक १८ मे २०१९ रोजी ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ३१ मे २०१९ रोजी २४.०० वाजेपर्यंत १४ 
दिवसांसाठी खालील नमूद केलेली कृत्ये करण्यास या आदेशान्वये मनाई करीत आहे. 

( अ) कोणताही दाहक पदार्थ अथवा स्फोटक पदार्थ, ज्वलनशील द्रव पदार्थ बरोबर नेणे . 
( ब) दगड अथवा शस्त्रे किंवा अस्त्रे, सोडावयाची अस्त्रे किंवा फेकावयाची हत्यारे अगर साधने बरोबर नेणे, जमा करणे व तयार करणे. 
( क) शस्त्रे, सोटे, भाले , तलवारी , दंड , काठ्या, बंदुका व शारीरिक इजा करण्यासाठी वापरात येईल अशी कोणतीही वस्तू बरोबर नेणे. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २ ९ , २०१ ९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


२७ 


( ड ) कोणत्याही इसमाचेचित्राचे, प्रतीकात्मक प्रेताचे, पुढाच्यांच्या चित्रांचे प्रतिमेचे प्रदर्शन व दहन करणे. 
(इ) मोठ्याने अर्वाच्य घोषणा देणे, वाद्य वाजविणे. 
( फ ) यामुळे सभ्यता अगर नीतिमत्ता यास धोका पोहचेल किंवा राज्याची सुरक्षितता धोक्यात येईल किंवा राज्य उलथवून देण्यास प्रवृत्त 

करेल 
अशी आवेशपूर्ण भाषणे करणेकिंवा आविर्भाव करणे, कोणतेही जिन्नस तयार करून त्याचा जनतेत प्रसार करणे या कृत्यावर बंदी घालीत 

आहे. 
( ग) ज्याजोगे वरील परिसरात कायदा व सुव्यवस्था धोक्यात येईल अशा पद्धतीने महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम, सन १९ ५१ चे कलम ३७ (१) 

व ( ३ ) विरुद्ध वर्तन करणे. 
४. महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ च्या कलम ३७ चे पोट -कलम (३) पाच किंवा पाचपेक्षा जास्त लोकांचा जमाव करण्यास पोलीस 
आयुक्त , पुणे शहर यांचे पूर्वपरवानगीशिवाय सभा घेणेस किंवा मिरवणूक काढणेस बंदी घालीत आहे. 

५. जमावबंदीचे आदेश हे लग्नकार्य, धार्मिक विधी , प्रेतयात्रा, सिनेमागृह इत्यादी कारणांकरिता लागू राहणार नाही. 

६. वरील संपूर्ण आदेश हा शासनाच्या सेवेतील व्यक्तींना व ज्यांना आपल्या वरिष्ठांच्या आदेशानुसार कर्तव्यपूर्तीसाठी हत्यार बाळगणे आवश्यक 
आहे त्यांना 

लागू 

होणार नाही. 
७. सदरचे आदेशाची जाहीररीत्या ठळक प्रसिद्धी करावी. 


८. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास संबंधित व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , सन १९ ५१ चे कलम १३५ प्रमाणे शिक्षेस पात्र होईल . 


सदरचा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी दिलेला आहे. 


शिवाजी बोडखे, 


पोलीस सहआयुक्त , 


पुणे , १४ मे २०१९ . 


( का.व सु.), पुणे शहर. 


फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ) १ ९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश. 


आदेश 


मे 


चे 


००.०१ 


वाजलेपासून 


जावक क्रमांक पोसआ / ४५६३/ २०१९.- ज्याअर्थी, लोकसभा सार्वत्रिक निवडणूक -२०१९ साठी दिनांक २३ एप्रिल २०१९ रोजी पुणे, बारामती 
या लोकसभा मतदारसंघात मतदान झालेले आहे व या दोन्ही मतदारसंघांची मतमोजणी दिनांक २३ मे २०१९ रोजी पुणे शहर आयुक्तालय हद्दीत " धान्य 
गोडावून , कोरेगाव पार्क, पुणे " येथे होणार आहे. सदर मतमोजणीची प्रक्रिया सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्था 
राखणेकामी , सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने सार्वजनिक उपद्रव टाळण्यासाठी "धान्य गोडावून , कोरेगाव पार्क , पुणे " येथील २०० मीटर 
परिसरात निर्बंध घालणे जरुरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , शिवाजी बोडखे, पोलीस सहआयुक्त , पुणे शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार असा आदेश देतो की , धान्य गोडावून , कोरेगाव पार्क , पुणे येथील २०० मीटर परिसरात दिनांक 
२३ २०१९ 
ते मतमोजणी प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणेनिर्बंध घालण्यात येत आहेत . 
( १) मतमोजणीच्या परिसरात कोणत्याही प्रकारचे अधिकृत - अनधिकृत हत्यारे तसेच परवान्यावरील कोणत्याही प्रकारची हत्यारे घेऊन फिरणेस 

या आदेशान्वये मनाई करीत आहे . सदरचा आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना ( पोलीस दल , संरक्षण 
दल , तुरुंग विभाग, बँक सुरक्षा विभाग व इतर केंद्रीय तसेच राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना) लागू राहणार नाही. तसेच ज्या 

परवानाधारकास रुढीप्रमाणे बंदूक प्रदर्शित करण्याचा अधिकार आहे त्यांना हा आदेश लागू राहणार नाही. 
( २) मतमोजणीच्या परिसरात मोबाईल , कॉर्डलेस फोन , पेजर वापरण्यास अगर घेऊन येण्यास मनाई करण्यात येत आहे . ( कर्तव्यावर 

असणाऱ्या शासकीय अधिकारी/ कर्मचारी यांना हा आदेश लागू राहणार नाही.) 
( ३) मतमोजणीच्या परिसरात खाजगी इसमांना ध्वनिक्षेपकाचा वापर करण्यास मनाई करण्यात येत आहे . 
(४) मतमोजणीच्या परिसरात कोणताही मजकूर लिहिण्यास अगर छापील मजकूर प्रदर्शित करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
( ५) मतमोजणीच्या परिसरात शासकीय वाहने सोडून कोणत्याही प्रकारचे वाहन आत नेण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(६) मतमोजणीच्या परिसरात पासशिवाय प्रवेश करण्यास मनाई करण्यात येत आहे. 
(७) मतमोजणीच्या निकाल जाहीर झाल्यानंतर दिनांक २३ मे २०१९ रोजी विजयी मिरवणुका काढण्यास सक्त मनाई करण्यात येत आहे. 


२८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार, मे २३ - २ ९ , २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


, 


सदर आदेशाचे उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील. 


सदरचा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज दिनांक १६ मे २०१९ रोजी दिला आहे . 


शिवाजी बोडखे, 
पोलीस सहआयुक्त, 

पुणे शहर . 


पुणे, १६ मे २०१९ . 


अपर पोलीस आयुक्त यांजकडून 
फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता ( सी.आर.पी.सी. ) १९ ७३ चे कलम १४४ प्रमाणे आदेश . 

आदेश 


दिनांक १४ 


जावक क्रमांक पोसआ/ ४३८४/ २०१९.- ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांनी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम 
जाहीर केलेला असून, १७ व्या लोकसभा निवडणुकीचे मतदान दिनांक २३ एप्रिल २०१९ आणि दिनांक २९ एप्रिल २०१९ रोजी शांततेत पार पडले 
आहे. दिनांक २३ मे २०१९ रोजी मतमोजणी होणार आहे . सदर निवडणूक प्रक्रिया ही सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडण्यासाठी पुणे पोलीस 
आयुक्तालाचे हद्दीत कायदा व सुव्यवस्था राखणेकामी सार्वजनिक मालमत्तेच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीने व उपद्रव टाळण्यासाठी सर्व प्रकारची शस्त्रे व 
हत्यारे यांना जवळ बाळगून फिरणेस मनाई करणे अत्यंत जरुरीचे आहे, अशी माझी खात्री झालेली आहे. 

त्याअर्थी, मी , रवींद्र सेनगावकर, अपर पोलीस आयुक्त, पश्चिम प्रादेशिक विभाग, पुणे शहर अतिरिक्त कार्यभार , पोलीस सहआयुक्त , पुणे 
शहर मला फौजदारी दंड प्रक्रिया संहिता , १९ ७३ च्या कलम १४४ अन्वये प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार असा आदेश देतो की, संपूर्ण पुणे शहरात 

२०१९ चे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ३१ मे २०१९ चे २४.०० वाजेपर्यंत संपूर्ण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होईपर्यंत खालीलप्रमाणे आदेश 
देत आहे. 

नमूद मुदतीत अधिकृत हत्यार परवान्यावरील कोणत्याही प्रकारची हत्यारे घेऊन फिरणेस या आदेशान्वये मनाई करण्यात येत आहे. सदरचा 
आदेश कायदेशीर कर्तव्य बजावीत असलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांना (पोलीस दल , संरक्षण दल , तुरुंग विभाग, बँक सुरक्षा विभाग व इतर केंद्रीय तसेच 
राज्य शासनाचे अधिकारी व कर्मचारी यांना) लागू राहणार नाही . ज्या परवानाधारकास रुढीप्रमाणे बंदूक डिस्प्ले करण्याचा अधिकार आहे त्यांना हा 
आदेश लागू राहणार नाही. 

सदर आदेशाचा उल्लंघन करणारी व्यक्ती भा . दं . वि . कलम १८८ अन्वये शिक्षेस पात्र राहील . 


मे 


सदरचा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक ९ मे २०१९ रोजी दिला आहे. 


रवींद्र सेनगावकर , 

अपर पोलीस आयुक्त , 
पश्चिम प्रादेशिक विभाग , पुणे शहर , 
अतिरिक्त कार्यभार पोलीस सहआयुक्त , 

पुणे शहर . 


पुणे , ९ मे २०१९. 


महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम कलम , ३६ प्रमाणे आदेश 


आदेश 


जावक क्रमांक पोसआ/ ४३८५/ २०१९.- ज्याअर्थी, निवडणूक आयोग , भारत सरकार यांनी लोकसभा सार्वत्रिक निवडणुका घेण्याचा कार्यक्रम 
जाहीर केलेला आहे आणि सदर निवडणुकीचे मतदान पुणे, बारामती लोकसभा मतदारसंघात दिनांक २३ एप्रिल २०१ ९ रोजी व शिरूर लोकसभा 
मतदारसंघात दिनांक २ ९ एप्रिल २०१९ रोजी शांततेत पार पडले असून मतमोजणी ही दिनांक २३ मे २०१९ रोजी होणार आहे. 

आणि ज्याअर्थी, सदरची निवडणूक प्रक्रिया सुरळीतपणे व शांततेत पार पाडणेसाठी पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दीत कायदा व सुव्यवस्थेचा 
प्रश्न निर्माण होऊ नये म्हणून मी, रवींद्र सेनगावकर , अपर पोलीस आयुक्त , पश्चिम प्रादेशिक विभाग, पुणे शहर अतिरिक्त कार्यभार , पोलीस 
सहआयुक्त, पुणे शहर मला महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम ३६ प्रमाणे प्राप्त झालेल्या अधिकारानुसार खालीलप्रमाणे आदेश देत आहे. 
( १) कोणत्याही कारणासाठी सार्वजनिक सभा/ सभेचे ठिकाण व वेळ याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे 

आवश्यक आहे. 


(२) कोणत्याही प्रकारच्या मिरवणुका काढण्याबाबत संबंधित पोलीस ठाण्याच्या पोलीस अधिकाऱ्यांची पूर्वपरवानगी घेणे आवश्यक आहे. 
( ३ ) ध्वनिक्षेपकाचा वापर कोणत्याही प्रकारे रात्री २२.०० ते सकाळी ६.०० वाजेपर्यंत करू नये. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र, भाग एक -- पुणे विभागीय पुरवणी, गुरुवार ते बुधवार , मे २३ - २ ९, २०१९ / ज्येष्ठ २ 


८ , शके १ ९ ४१ 


२ ९ 


( ४) फिरत्या वाहनावरून ध्वनिक्षेपकाचा वापर करू नये. 
( ५) ध्वनिक्षेपकाचा परवाना जवळ बाळगावा . 
( ६ ) ध्वनिक्षेपकाचा वापर वाहन थांबवूनच करावा. 
( ७ ) ध्वनिक्षेपकाचा आवाजाच्या तीव्रतेवर घालून दिलेल्या मर्यादेचे काटेकोरपणे पालन करावे. 
(८ ) शाळा , कॉलेज , रुग्णालय या ठिकाणी थांबून ध्वनिक्षेपकाचा वापर करू नये. 
(९) निवडणुकीचे कालावधीत प्रचाराच्या अनुषंगाने एकावेळी कोणत्याही परिस्थितीत १० पेक्षा अधिक वाहने एका ताफ्यात चालवू नयेत . तसेच 

दोन ताफ्यातील अंतर हे २०० मीटर / १५ मिनिटांचे असावे. 
( १०) सदरचा आदेश संरक्षण वाहनांच्या ताफ्यासह, केंद्र किंवा राज्य शासनाचे मंत्री किंवा उच्च पदस्थ व्यक्ती घेऊन जात असेल तेव्हा त्यांच्या 

सुरक्षिततेविषयी लागू असलेल्या आदेशास अधीन राहून अमलात राहील तसेच सदरचा आदेश शासकीय कामावर असलेल्या वाहनाच्या 

संदर्भात लागू राहणार नाही. 
(११) रस्त्यावरून जाणाऱ्या जमावाचे अगर मिरवणुकीत व्यक्तीचे वागणे अगर कृत्याबाबत पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकाऱ्याने आदेश देणे. 
(१२) ज्या मार्गाने मिरवणूक किंवा जमाव जाईल अगर जाणार नाही ती वेळ व मार्ग पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकाऱ्याने निश्चित करणे. 
( १३ ) सार्वजनिक ठिकाणी अगर सार्वजनिक करमणुकीच्या कार्यक्रमाच्या वेळी वापरण्यात येणाऱ्या लाऊड स्पीकरच्या ध्वनीची तीव्रता निश्चित 

करून दिलेली वेळ यावर पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकाऱ्याने नियंत्रण करणे. 
( १४ ) मिरवणुकीचे प्रचाराच्या निमित्ताने जाहीर सभा घेण्याचेठिकाण, दिनांक व वेळ याबाबत पोलीस स्टेशन स्वाधीन अधिकाऱ्याने नियंत्रण 

करणे . 


चे 


- 


हा आदेश संपूर्ण पुणे पोलीस आयुक्तालयाचे हद्दित दिनांक १४ मे २०१९ चे ००.०१ वाजलेपासून ते दिनांक ३१ मे २०१९ 
२४.०० 

वाजेपर्यंत 
लागू राहील. सदरचा आदेश भंग करणारी अथवा व्यक्ती महाराष्ट्र पोलीस अधिनियम , १ ९ ५१ च्या कलम १३४ नुसार शिक्षेस पात्र राहील. 
सदरचा आदेश माझे सही, शिक्क्यानिशी आज रोजी दिनांक ९ मे २०१९ रोजी दिला आहे. 

रवींद्र सेनगावकर , 

अपर पोलीस आयुक्त , 
पश्चिम प्रादेशिक विभाग, पुणे शहर , 
अतिरिक्त कार्यभार पोलीस सहआयुक्त , 

पुणे शहर . 
२०१ ९ . 


पुणे , ९ 


मे 


पोलीस उपआयुक्त, वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर यांजकडून 


आदेश 


क्रमांक पोउआ /वाहतूक/ २६ / २०१९.- ज्याअर्थी, पुणे शहरातील खालील ठिकाणी वाहतूक सुरक्षित व सुरळीतपणे चालणे इष्ट आहे. त्याअर्थी, 
महाराष्ट्र शासन गृह विभाग क्रमांक एम.व्ही.ए. - ०१९ ६/ ८७१/ सीआर-३७/टीआरए -२, दिनांक २७ 

सप्टेंबर 

११ ९ ६ चे नोटिफिकेशननुसार मोटार वाहन 
कायदा कलम ११५, ११६ (१) (ए), ( बी), १६४ (४) आणि ११७ अन्वये मला प्राप्त झालेल्या अधिकाराचा वापर करून प्राप्त हरकती व सूचनांचा विचार 
करून मी , पंकज देशमुख, पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक नियंत्रण शाखा, पुणे शहर अत्यावश्यक सेवेतील वाहने ( उदा . फायर बिग्रेड, पोलीस वाहने , 
रुग्णवाहिका इत्यादी) खेरीज करून खालीलप्रमाणे अंतिम आदेश निर्गमित करीत आहे. सदर ठिकाणी यापूर्वी पार्किंगबाबत असलेले निबंध रद्द 
समजण्यात येतील . 


शिवाजीनगर वाहतूक विभाग, पुणे अंतर्गत 
वीर चाफेकर चौक ते पोलीस मुख्यालय गेटदरम्यान पोलीस मुख्यालय भिंतीच्या फूटपाथलगत १०.५ फूट रोड 
वाहतुकीसाठी खुला करणेत येत आहे . 

पंकज देशमुख , 
पोलीस उपआयुक्त , वाहतूक , 

पुणे शहर . 
पुणे , ११ मे २०१९ . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRIMANOJ MANOHAR VAIDYA , PRINTED 
AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON COMPOUND , YERAWADA , PUNE - 411 006 AND PUBLISHED AT YERAWADA PRISON PRESS , PRISON 
COMPOUND , YERAWADA , PUNE -411 006. EDITOR : SHRI MANOJ MANOHAR VAIDYA . 


